उच्च न्यायालय .अपील क्र.६७८/१४ चे प्रकरणी 
विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या अँड.श्री.अशोक मुंदरगी यांना व्यावसायिक 
फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी - २०१४/प्र.क्र.३१६/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग,मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : ३ जून, २०१५ 


संदर्भ : - शासन पत्र, विधि व न्याय विभाग क्र. १८०१/११५/क्रि.जन/१४/ओ शाखा, दिनांक 
१९.९.२०१४ . 


शासन निर्णय :- उच्च न्यायालय अपील क्र. ६७८/१४ चे प्रकरणी शासनाच्या वतीने कामकाज 


पहाण्यासाठी अँड.श्री. अशोक मुंदरगी यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक 


१९.९.२०१४ च्या पत्राद्वारे विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सबब, 


प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री. अशोक मुंदरगी हे विधि व न्याय विभागाच्या पॅनळ वरील वकील असल्याने त्यांना 


विधि व न्याय विभागाच्या, शासन निर्णय दिनांक १५.२.२०१४ अन्वये अनुज्ञेय असलेल्या फी चे दराप्रमाणे 


फी मंजूर करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.. 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्त दर्जाहून कमी 


नाही, अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान 


होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री. अशोक मुंदरगी यांना अपरिणामकारक 


सुनावणी फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, राज्य मुख्यालय 


पोलीस (०२) (०१) हहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) २८ व्यावसायिक सेवा या लेखाशीर्षाखाळील 


त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी -२०१४/प्र.क्र.३१६/पोळल-१० 


३. Blames निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५/१५/व्यय-७, दिनांक ८.१.२०१५ अन्वये 


मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१ ५६०६०३१३२३८५८२०२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun Vishnupant 


Arun Joshi 


DN: CN = Arun Vishnupant Joshi, 
1 C = IN, S = Maharashtra, O = 
V I 5 h n (॥ pa nt Government Of Maharashtra, OU = 
: Section Officer 
Joshi Date: 2015.06.03 16:17:20 +05'30' 


(अ.वि.जोशी) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई. 

३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. विधी व न्याय विभाग (अ शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 

६. वित्त विभाग (व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अँड.श्री.अशोक मुंदरगी, २०२ ए, २ रा मजरा, सविता चेंबर, Yo कावसजी पटेल मार्ग, 
वर्धमान चेंबर्स समोर, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१ 

८. निवडनस्ती (पोल-१०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


